पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, 
सांगली या संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त 
अनुदानातून यंत्रसामुग्री खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीपीएस-२०२२/प्र.क्र.२७/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा: १. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/१०/२०२४-पीआरओसी-१, दिनांक ०४.०१.२०२४. 
२. शासन निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. व्हीपीएस-२०२२/ 
प्र.क्र.२७/प्रशा-१, दिनांक २५.०३.२०२२. 


शासन निर्णय: 

पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली या संस्थेस सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त अनुदानातून १२८ स्लाईस सी.टी.स्कॅनर विथ टर्न हे यंत्र रुपये 
८,२२,४०,०००/- इतक्या किंमतीस खरेदी करण्यास संदर्भ क्र.२ शासन निर्णय दिनांक 24.03.2022 
अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, प्रस्तुत यंत्र विहित मुदतीत तांत्रिक 
कारणामुळे खरेदी करण्यात आले नसल्याने व मंजूर रक्कमेपेक्षा अधिक रक्कम प्रस्तुत यंत्रखरेदीसाठी 
आव्यक असल्याने रुपये १०,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी, पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या 
रकक्‍्कमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत संचालनालयाने केलेल्या विनंतीस अनुसरुन 
प्रस्तुत यंत्रसामुग्री खरेदीकरीता खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सुधारीत किंमतीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | दिनांक २५.०३.२०२२ | सुधारित अंदाजित 
संख्या | रोजीच्या शासन रक्‍कम 
आदेशामध्ये नमूद 
एकूण किंमत 
7 १२८ स्लाईस सी.टी. स्कॅन | €,22,80,000/- 40,40,00,000/- 
मशीन विथ ऑल 
अँक्सेसरिज व टर्न की 
सिस्टीम 


एकूण अंदाजित रक्‍कम १०,५०,००,०००/- 


२. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 

. प्रस्तुत सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस सन 

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः - व्हीपीएस-२०२२/प्र.क्र.२७/प्रशा-१ 


vi. 


३. 


८,२२,४०,०००/- व अतिरिक्‍त निधी रुपये २,२७,६०,०००/- हा सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध होईल, या अटीच्या अधीन राहून सदर 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

सुधारित किंमतीची खातरजमा संबंधित संस्था व आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी केलेली 
आहे. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. सदर यंत्रसामुग्रीची 
आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची खात्री आयुक्‍त 


(वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 
सदर यंत्रसामुग्री खरेदी या विभागाचे शासनपत्र क्र.जिवायो-२०२२/प्र.क्र.५९/प्रशा-१, 
दिनांक १५.०३.२०२२ नुसार करण्यात यावी. 


सदर विषयी शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक 24.03.2022 मधील झासन निर्णयातील 
अन्य अटी व लेखाठशीर्षाचे माध्यम कायम राहील. 
हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०९१७०७१३३११३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR tr 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b824 
J AYA 06eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 
stalCode=400032, ‘Maharashtra, 
serial INumber=E9D37D499A521B728AEB3DC 
8EC38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1 
111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
9 2024.01.09 17:10:53 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
२. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - व्हीपीएस-२०२२/प्र.क्र.२७/प्रशा-१ 


३. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर) 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


